मोटार वाहन निरिक्षक पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी १११३/प्र.क्र.३९६ /परि-३ 
३० वा मजला, सेंटर-१, जागतीक व्यापार केंद्र 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: १८ जुले, २०१४ 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीडी १११३/प्र.क्र.३९६ /परि-३ दिनांक १७ जुले, २०१४ अधिक्रमीत 
करण्यात येवून आता खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत. 

मोटार वाहन विभागातील खालील सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक यांना मोटार वाहन निरीक्षक 
या पदांवर, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्र.८४५२/२००४ मधील 
अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून, तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे व त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 


नावासमोर दर्डाविण्यात आलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | सहाय्यक मोटार वाहन जात प्रवर्ग पदोन्नतीनंतर 
निरीक्षकाचे नाव पदस्थापनेचे 
कार्यालय 
ae विशाल सो. घनवट खुला श्रीरामपूर 
२ अश्विनकुमार क. मोरे खुला कोल्हापूर 
३ सुनिल म. पाटिल खुला श्रीरामपूर 
४ | योगेंद्रसिंग फ. खुला ठाणे 
शितोळेदेहामुख 
५ | उमेशपं. देवरे खुला बोरीवली 
६  । प्रश्नांत प्र. इंगवले खुला गडचिरोली 
७ ब्रिक्रम अ. पाटिल खुला मुंबई (पूर्वी 
८ अभिजीत सु. मांजरे खुला मुंबई (पूर्व) 
९ संदिप शा. पाटिल खुला जालना 
| ao | ० दिलीप भा. दराडे भ.ज. (ड) नागपूर (ग्रामीण) 
११ | राहुल ग. जाधव वि.जा. (31) अमरावती 
१२ । अविनाश ना. काकड भ.ज. (ड) अमरावती 
१३ । नितीन गो. जाधव वि.जा. (31) हिगोली 
१४ । निलेश गो. बनसोडे अ.जा. गडचिरोली 
१५ | fede UT. लोढे अ.जा. नांदेड 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी १११३/प्र.क्र.३९६ /परि-३ 


२. १ वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात राहील व ती वरिष्ठ 
संवर्गात जेष्ठतेसाठी ग्राह्य धरता येणार नाही त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणतेही ळाभ मिळणार 
नाहीत. 

३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी (प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी) वरील 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नती वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 
कार्यालय प्रमुखांचे सल्याने अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, तात्काळ कार्यमूक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या 
ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


8: सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेशा प्राप्त होऊनही पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार नाहीत. ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०७१८१७१७२२७६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Avinash 
am Gangur 


Avinash Dhondiam G 


le 

DN: CN = Avinash Dhondiram 
7 Gangurde, C = IN, S= 
Dhondiram __itaianasiraa.o- 


GOVERNMENT OF 


Gangurde fe 
(अ.धों. गांगुर्डे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर.प्रति 
घेणा-यांचे नाव लिहा 

२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. संबंधित मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

४. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

५. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/पुणे/कराड/अमरावती/'सिंधुदुर्ग/यवतमाळ/ 
वाशिम/हिंगोली/बुलढाणा/परभणी/उस्मानाबाद/श्रीरामपूर/कोल्हापूर/ठाणे/ 
गडचिरोली/जालना/मुंबई(पूर्वी/नागपूर(ग्रामीण)/अमरावती/नांदेड. 

९. निवडनस्ती/परि-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


